सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष 
अधिकारी या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२(१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: - १५ मार्च, २०२४ 


आदेश 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी [गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. 


३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७: रु.४७६००-१५११००] पदावर 
या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे तसेच 
सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-६ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. । श्रीमती प्रवर्ग 

| a २ ३ ४ | ५ & 

१) | श्रीमती । सुनिता म. सातमकर | इमाव ।महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 

२) | श्रीमती | सुमेधा सं. सुद्रिक खुला ।विधिव न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 

३) | श्रीमती  मुग्धादि. बने खुला ।वित्त विभाग वित्त विभाग 

४) । श्रीमती | मनिषाम. चितळे खुला ।कृषिव पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 

4) श्री. | मिनानाथ म. पाटील | खुला | जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 

६) श्रीमती | अनघा वि. सोमण खुला ।जलसंपदा विभाग विधि व न्याय विभाग 

(9) श्री. | भुपेश्ू अ. कोळी विमाप्र |नियोजन विभाग कृषि व पदुम विभाग 

८) श्री. | dard. जाधव अजा ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
९) श्रीमती । अनघा अ. जावळे इमाव ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग । सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
qo) | श्रीमती | वैदेही वि. राऊत इमाव ।विधिव न्याय विभाग विधि व न्याय विभाग 

११) श्री. । मंदार मो.कोचरेकर इमाव ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१२) | श्री. | राजेशबा. गावडे खुला ।महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 

१३) श्री. । संदिप चं. परब खुला ।वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
१४) श्री. । संतोष म. दळवी खुला ।आदिवासी विकास विभाग महिला व बाळ विकास विभाग 
१५) | श्रीमती । सुषमा प्र. कर्पे खुला |।महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२ (१४ब) 


अ. श्री./ नाव व्यक्तीचा सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. । श्रीमती प्रवर्ग 
१६) | श्रीमती | स्मिता शा. कुर्ले खुला ।सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१७) | श्री. | संजयबा. कदम खुला |महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 
१८) | श्रीमती | कल्पना ज. जाधव खुला ।वित्त विभाग वित्त विभाग 
२. पुढील अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त 


पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१) 


2) 


4) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तदर्थ स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 


सदर पदोन्नती निव्वळ तदर्थ स्वरुपाची असल्याने या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


सरळसेवा व पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांनी परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबतत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व क्र.३३७४/२०११ 
मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलोकीत 
करण्यात येत आहेत. सदर पदोन्नत्या या सुधारीत ज्येष्ठतासुचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारित झाल्यानंतर पदोन्नत 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदानवत होणे या बाबी उद्भवू 
शकतात. मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल केली आहे. सदर 
तदर्थ पदोन्नत्या या मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत झासनाने निर्गमित 
केलेला दिनांक २५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे. सदर निर्णयाविरुध्द 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. 
सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या Vela मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ (श्री.तेलवेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या अधीन राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२२/प्र.क्र.७९/प्रशा-२ (१४ब) 


३. 


६) सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 


क्र.११९२/२०२२ (श्री.विशाल टेके व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहतील. 


७ सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष अधिकारी पदावर प्रस्तावित सन २०२३-२४ ची निवडसूची 


तदर्थ स्वरुपाची असून सदर पदोन्नत्या ह्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदाचा व सेवा ज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


८) सदर पदोन्नत्या तदर्थ स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 


नियमित करण्यात येतील. 


) संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती नाकारल्यास 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि., क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे नांव सन २०२३-२४ च्या 
निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२४-२५ व २०२५-२६) होणाऱ्या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२६-२७ कक्ष 
अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


qo) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द प्रस्तुत 


आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित 
नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन 
संबंधित अधिकाऱ्यांयाविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या 
विभागास अवगत करावे. 


१) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर रुजू 


होणे आवश्‍यक आहे. 


२) संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती साप्रवि/कार्यासन 


प्रशा-२ (१४ब) ला पाठवाव्यात. 


महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 


अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 


पदावनत करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः क्र.कअप १२२२३/प्र.क्र.७९/प्रशा-२ (१४ब) 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५२२४७००६९०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
V | V E K R A M A KA N T oon ee दका ou=GENERAL ADMINI का किवी 


१८०९7630289९९2587052837306९445९45528273404: 
10032, st=Mi 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
सह सचिव/उप सचिव (आस्थापन), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-सेवा-१/२/३ (१२), प्रश्‍ञा-१ (१४), व प्रशा-३ (१४अ) 
निवडनस्ती/कार्यासन-प्रजा-२(१४ब) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


